वर्ष ८ , अंक ३३ ] 


SHAILEE 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35827 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / 
भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २१ , किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

सहायक राज्यकर आयुक्त ( KAL - VAT - D - 002 ) , कल्याण 

लिलाव जाहीर करण्याची नोटीस 

नमुना क्र . ७ 

स्थावर मालमत्ता 

वाचा.– ( १ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ च्या काम १७८/२६७ अन्वये देण्यात आलेली नमुना क्रमांक १ मधील नोटीस 
ब -१०२६ दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ , ब - १० ९ ६ दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ , ब -११०५ दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०१ ९ व ब - १६३० दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ . 

( २ ) जप्तीचे अधिपत्र क्रमांक ब -३६ दिनांक १६ एप्रिल २०१८ व ब - ४८३ दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


( ३ ) महाराष्ट्र जमीन मिळकतीचे नियम , १ ९ ६७ मधील नियम ११ नुसार क्रमांक ४ मधील आदेश . 

( संदर्भ महसूल व वन विभाग UNF / 2367 / R dt . ३१ मे १ ९ ६८ ) ब - ३७ दिनांक १६ एप्रिल २०१८ आणि ब -४८६ 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


( ४ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १ ९ २ / १ ९ ३ सहित नियम १२ ( २ ) ( ब ) ( क ) . 

- 

( ५ ) लिलाव जाहीर करण्याची नोटीस नमुना क्रमांक ७ ब -५७१ कल्याण दिनांक ७ एप्रिल २०२२ व ब -५७४ कल्याण 
दिनांक १३ एप्रिल २०२२ . 


क्रमांक सविआ ( डी -००२ ) / दर्शन प्रीट पक / MLRC / TIN - २७०६०५२ ९ ४३८ V ब -७५५ . - ज्याअर्थी , श्री . हेमंत बी . शाह 
( संचालक ) , श्री . अनुप बी . शाह ( संचालक ) , श्री . प्रदीप बी . शाह ( संचालक ) , सर्व संचालक मे दर्शन प्रींट पक प्रा . लि . नों.दा.क्र . / 
करदाता ओळख क्रमांक टीन- २७०६०५२ ९ ४३८ V म.मू.क.अ .२००२ अंतर्गत / कें . वि . का . , १ ९ ५६ अंतर्गत त्यांच्याकडून येणे असलेल्या 
रुपये ६३०५२६५५ / - अधिक अतिरिक्त व्याज भरण्यासाठी आणि रुपये ११ / - ( महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ अंतर्गत प्रक्रिया 
शुल्क ) भरण्यात कसूर केलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी , खाली दर्शविण्यात आलेली स्थावर / जंगम मालमत्ता रुपये ६३०५२६५५ / - अधिक 
अतिरिक्त व्याज अधिक रुपये ११ / - ( प्रक्रिया शुल्क ) यासाठी जप्त करण्यात आली आहे . 

भाग दोन ( संकीर्ण ) - १ 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , जोपर्यंत उपरोक्त एकूण रक्कम जाहीर लिलावाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी शासकीय कोषागारात भरली जात नाही , तर 
उपरोक्त मालमत्ता जाहीर लिलावामध्ये स्थळ लोटस हिल व्युव्ह को . ऑप . हौ . सोसायटी , व्हिस्परिंग मिडोज , बी . आर . रोड , मुलुंड ( प . ) , 
मुंबई ८० , येथे दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजता विकण्यात येईल . 


२ 


अशी मी , निम्नस्वाक्षरीकार नोटीस देत आहे . उपरोक्त लिलावाने केलेली विक्री ही कायम करण्याच्या शर्तीवर अवलंबून असेल . 
स्थावर मालमत्तेची विक्री ही संबंधित कसूरदाराचे उपरोक्त मालमत्तेमधील हक्क , अधिकार व हितसंबंध यापुरतीच मर्यादित आहे . 
स्थावर मालमत्तेची अनुसूची 


स्थावर मालमत्तेचा तपशील - ( १ ) फ्लॅट क्र . अ - १०१ , लोटस हिल व्यूव्ह , सी.एच.एस. व्हिस्परिंग मेडोज , बी . आर . रोड , 
मुलुंड ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०८० . 


( २ ) फ्लॅट क्र . अ - १०३ , लोटस हिल व्यूव्ह , 
मुलुंड ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०८० . 
फ्लॅट क्र . ओ -२०१ , लोटस हिल व्यूव्ह , 
मुलुंड ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०८० . 

( ३ ) 

सर्व्हे क्रमांक / प्लॉट क्रमांक . – गट क्र .२५४ ( p ) , CTS No. 20B व्हिलेज मुलुंड . 

सदनिका क्रमांक : वरीलप्रमाणे 

क्षेत्रफळ चौ . फूट : ७२३ चौ . फूट ( कार्पेट ) किंवा १०२० चौ . फूट ( सुपर बिल्टअप ) प्रत्येकी 
या कार्यालयाच्या सही व शिक्क्यानिशी दिली असे . 


दिनांक ११ ऑगस्ट २०२२ . 

कार्यालयाचा पत्ता : 

वस्तू व सेवाकर भवन , ३ रा मजला , 

हॉटेल गुरुदेव च्यावर , शिवाजी चौक , 

कल्याण ( प . ) ४२१३०१ . 

फोन नं . ०२५१-२२२०३१६ . 


सी . एच . एस . व्हिस्परिंग मेडोज , बी . आर . रोड , 


सी . एच . एस . व्हिस्परिंग मेडोज , बी . आर . रोड , 


पंकजकुमार म . रनाळकर , 
सहायक राज्यकर आयुक्त , 

( KAL - VAT - D - 002 ) , कल्याण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


AUCTION PROCLAMATION NOTICE IN FORM NO.7 
IMMOVEABLE PROPERTY 


Read . - 1 . Notice in form no . 1 issued u / s 178/267 of M.L.R.C. , 1966 B - 1026 Dt .. 07/12/2017 , 

B - 1096 Dt . 08/02/2018 , B - 1105 Dt . 10/10/2019 and B - 1630 Dt . 10/02/2021 . 

2. Warrant of attachment no . B - 36 Date : 16/04/2018 and B - 483 Date : 24/02/2022 . 

3. Order in form no . 4 u / s 11 of the Maharashtra Realization of Land Revenue Rule , 1967 . 
( R & FD no . UNF / 2367 / R Dt . 31.5.68 ) vide no . B - 37 Date 16/04/2018 & B - 486 Date - 
24/02/2022 . 


4. Section 192/193 of M.L.R.C. , 1966 read with rule 12 ( 2 ) ( b ) / ( c ) of ibid . 

5. Auction Proclamation Notice in form No. 7B - 571KALYAN , DATE : 07/04/2022 and / B- 574 
KALYAN , DATE : 13/04/2022 . 


३ 


No. AC ( D - 002 ) / RECOVERY / MLRC / DARSHAN / TIN 27060529438V / B- 755. Whereas Shri 
Hemant B. Shah ( Director ) , Shri Anup B. Shah ( Director ) , Shri . Pradeep B. Shah ( Director ) , of M / s . 
Darshan Print Pack Pvt . Ltd. holder of TIN 27060529438V under MVAT Act , 2002 and 27060529438C 
under CST Act , 1956 , have made default in payment of Rs . 63052655 / - plus additional interest 
Payable by them and Rs . 11 / - on account of processing fees under MLRC , 1966 and whereas the 
moveable / immoveable property specified below has been attached for the recovery of Rs . 63052655 / 
Plus additional interest plus Rs . 11 / . 


لله 


Notice is herby given that unless the total amount aforesaid be paid in the Govt . treasury on 
or before the day herein fixed for the sale , the said property shall be sold by public auction at Lotus 
Hill View CHS . , Whispering Meadows , B.R.Road , Mulund ( West ) , Mumbai 400 080 on 28/09/2022 
at 11.00 a.m. by the undersigned . 

Any sale so made shall be subject to confirmation . 

The sale of immoveable property extends only to the right , title and interest of the said defaulter 
in the said property . 


SCHEDULE OF IMMOVEABLE PROPERTY 

Description of immoveable property : 1 ) Flat No. A - 101 , Lotus Hill View CHS , Whispering 
Meadows , B.R.Road , Mulund ( West ) , Mumbai 400 080 . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ अ 


Survey No. / Plot no . of land : S / No. 254 ( p ) , CTS No. 20 B village Mulund . 
Falt No .: AS ABOVE 


2 ) Flat No. A - 103 , Lotus Hill View CHS , Whispering Meadows , 
B.R.Road , Mulund ( West ) , Mumbai 400 080 . 


Area : 723 sq ft . ( carpet ) or 1020 sq . ft . ( super built up ) of each flat 
Given under my hand and seal of this office . 

Dated 11th August 2022 . 


3 ) Flat No. A - 201 , Lotus Hill View CHS , Whispering Meadows , 
B.R.Road , Mulund ( West ) , Mumbai 400 080 . 


Office Address 

GST Bhavan , 3rd Floor , Above Gurudev Hotel , 
Shivaji Chowk , Kalyan ( West ) 421 301 . 
Contact no . 0251-2220316 


PANKAJKUMAR M. RANALKAR , 
( ASST.COMMNR . OF STATE TAX ) 
( KAL - VAT - D - 002 ) , KALYAN . 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 

विद्युत कायदा , २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / प्र.क्र . ३१२ / ऊर्जा / ४ , दिनांक २४ ऑगस्ट 
२००६ ( शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८० ) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे काम महापारेषण कंपनीच्या देखरेखीखाली करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे . जनतेच्या 
माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 


महापारेषण 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२. खालील योजना नूतनशील ऊर्जेचे निष्कासन करण्यासाठी आहे . 

( १ ) सोलापूर जिल्ह्यातील हसापूर , ता . अक्कलकोट येथे मे . चेतक एनर्जी यांच्या ५० मे . वॅ . सौर ऊर्जा प्रकल्पातील विजेचे निष्कासन 
१३२ के.व्ही . क्षमतेवर करणेबाबत . ( i ) १३२ के . व्ही . गोकुळ शुगर- अक्कलकोट वाहिनीवर लिलो करून द्विदल परिपथ वाहिनी दुहेरी 
मनोऱ्यावर १३२ के.व्ही . सोलर पार्क उपकेंद्रापर्यंत उभारणे – १ कि.मी. सदर वाहिनीचा मार्ग हसापूर , ता . अक्कलकोट , जि . सोलापूर 
येथील महसूली गावाच्या परिक्षेत्रातून प्रस्तावित आहे . ( ii ) १३२ के . व्ही . सोलार पार्क उपकेंद्रामध्ये १३२ के.व्ही . वाहिनी बे– २ नं . ( iii ) 
१३२ के.व्ही . सोलार पार्क उपकेंद्रामध्ये १x१३२ के.व्ही . ट्रान्सफर बस कपलर बे ( iv ) पी . एल . सी . सी . व फोटे उपकरणे ( v ) १३२ 
के.व्ही सोलार पार्क उपकेंद्रामध्ये मिटरींग सीटी व पीटी ( मेन व चेक ) उभारणे . ( vi ) स्थापत्य कामे : गँट्री पायाभरणीचे बांधकाम आणि 
उपकरणाची पायाभरणी , केबल ट्रेंच , कंट्रोल रुम , मेटल स्प्रेडींग आणि जी . आय . पाईप लाईन , मीटरिंग रुम , डब्ल्यू . बी . एम . आणि बी.बी.एम. 
रोड , चेन लिंक फेंसिंग ( vii ) ए.बी. टी . मीटर व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ६३१.६५ लाख इतका आहे . 


३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास , ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत , अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत 
आहे . याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता ( योजना- I ) , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , ३ रा मजला , प्रकाशगंगा , 
प्लॉट नं . सी - १ ९ , बांद्रा - कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 


मुंबई , 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ . 


नसीर कादरी , 
संचालक ( प्रकल्प ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित 


५ 


सूचना 

नगररचना परीयोजना क्रमांक १० ( टीपीएस - १० ) 
क्रमांक . सिडको / नैना / मु.नि / टिपीएस -१० / २०२२ / ५१५ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( महा . अधिनियम XXXVII , १ ९ ६६ ) ( येथून पुढे 
‘ उक्त अधिनियम ' असे निर्देशित करण्यात येईल ) , च्या कलम ४० च्या उप - कलम ( १ ) मधील खंड ( ब ) द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग ( नविवि ) ने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७१२ / ४७५ / प्र.क्र . - ९ ८ / १२ / 
नवि -१२ , दिनांक १० जानेवारी , २०१३ व वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा अन्वये त्यात नमूद केल्याप्रमाणे , नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित 
अधिसूचित क्षेत्र ( नैना ) , ( येथून पुढे उक्त क्षेत्र असे निर्देशित करण्यात येईल ) साठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र 
मर्यादित ( महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व नियंत्रणाखालील कंपनी ) ( येथून पुढे महामंडळ असे निर्देशित करण्यात येईल ) म्हणजे सिडकोची 
विशेष नियोजन प्राधिकरण ( येथून पुढे वि.नि.प्रा . असे निर्देशित करण्यात येईल ) म्हणून नेमणूक केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्र.टीपीएस -१२१५ / २४५ / सीआर -३३२ / २०१५ / एस.एम. / यूडी - १२ , दिनांक २७ 
एप्रिल २०१७ नुसार नैनातील २३ गावांसाठी अंतरिम विकास आराखडा मंजूर केला आहे . आणि अधिसूचना क्र . टीपीएस . १२१५ / २४५ / 
प्र.क्र .३३२ / १६ / ई.पी. / नवि- १२ , दिनांक १ मार्च २०१ ९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या उप - कलम ( १ ) नुसार अंतरिम विकास 
आराखड्याचा वगळलेले भाग मंजूर केले ; 


आणि ज्याअर्थी , सिडको संचालक मंडळाच्या ठराव क्र . १२३०७ , दिनांक ३ मार्च २०२० अन्वये पनवेल तालुक्यातील रायगड 
जिल्ह्यातील शिवकर , चिखले , कोळखे , कोन आणि डेरवली यांच्या काही भागात नगररचना परीयोजना क्रमांक १० करण्याकरिता , उक्त 
अधिनियमातील कलम ६० च्या उप - कलम ( १ ) नुसार त्याचा उद्देश घोषित केला आहे . आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या 
उप - कलम ( २ ) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार टीपीएस - १० करण्याच्या उद्देशाची घोषणा दिनांक १८ मार्च २०२० रोजीच्या असाधारण अधिकृत 
महाराष्ट्र शासकीय राजपत्रात ( भाग -२ ) आणि स्थानिक वृत्तपत्र “ द फ्री प्रेस जर्नल ” आणि “ आपले महानगर " यांत दिनांक २ एप्रिल 
२०२० रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन रचना ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२० ( सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .१ ९ ) 
द्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ ( अ ) मधील सुधारित तरतुदीनुसार , अधिनियमातील प्रकरणे दोन , तीन , चार व पाच मधील 
तरतुदीप्रमाणे , कोणत्याही विकास योजना , प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेताना , देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्ती जन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करण्याकरिता , भारत 
सरकारने किंवा , याथास्थितो , राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे , 
उक्त प्रकरणानुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर , असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विहित कालावधी , महाराष्ट्र राज्यात दिनांक २३ मार्च २०२० पासून कोविड -१ ९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे 
जाहीर केलेला टाळेबंदीचा कालावधी वगळता अजून अस्तित्वात आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सिडको संचालक मंडळाच्या ठराव क्र . १२५५१ , दिनांक २ एप्रिल २०२२ अन्वये घोषित केलेल्या नगररचना 
परीयोजनेत वाढीव भागाचा समावेश करण्यासाठी आणि या वाढीव भागात नगररचना परीयोजना करण्याचा उद्देश घोषित करण्याचे अधिकार 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको यांना दिले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको यांनी , सिडको संचालक मंडळाच्या दिनांक २ एप्रिल २०२२ रोजीच्या 
ठराव क्र . १२५५१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून क्र . सिडको / नैना / २०२२ / E - ५६२२५ द्वारे दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ 
रोजी , महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १८ मार्च २०२० रोजीच्या राजपत्रात घोषित केलेल्या नगररचना परीयोजना क्रमांक १० मध्ये पनवेल 
तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यातील कोळखे , कोळखे पेठ , कोन , डेरवली आणि पळस्पे गावांच्या काही भागाच्या ( नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) 
समावेशासाठी उक्त अधिनियमातील कलम ६२ नुसार मंजुरी दिली आणि उक्त अधिनियमातील कलम ६० च्या उप - कलम ( १ ) नुसार 
सदर भागात , नगररचना परीयोजना करण्याचा उद्देश घोषित करण्यास मंजुरी दिली आहे ; 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


आता , म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ६२ च्या अनुषंगाने कलम ६० च्या उप - कलम ( २ ) द्वारा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून पनवेल तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यातील कोळखे , कोळखे पेठ , कोन , डेरवली आणि पळस्पे गावांचा काही भाग ( नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे ) नगररचना परीयोजना क्रमांक १० मध्ये समावेश करून , सदर भागात नगररचना परीयोजना करण्याचा इरादा घोषित 
करत आहे . 


प्रस्तावित टीपीएस नं . १० मध्ये समाविष्ट पनवेल तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यातील शिवकर , चिखले , कोळखे , कोळखे पेठ , कोन , 
डेरवली आणि पळस्पे गावांच्या जमिनीवर सक्षम प्राधिकारीकडून वैध बांधकाम परवानगी मिळाली असल्यास अशा परवानगीचा तपशील 
नैना कार्यालयाकडे सादर करण्याची जमीन मालकांना विनंती करण्यात येत आहे . योजनेत सहभागी असलेल्या जमीन मालकांची संयुक्तीपणे 
किंवा वैयक्तिकरित्या जमीन असेल आणि असे जमीन मालक एकच अंतिम भूखंड मिळविण्यास इच्छुक असतील तर त्याना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ६५ नुसार एकच अंतिम भूखंड मिळणेसाठी शक्यतो १५ दिवसांच्या आत संमती देण्यास विनंती आहे . 


उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या उप - कलम ( ३ ) च्या तरतुदींनुसार , नगररचना परीयोजना क्रमांक १० मध्ये वाढीव भागाच्या 
समावेशाची घोषणा व त्यामध्ये अंतर्भूत करण्यात येणारे क्षेत्र ( गुलाबी रंगाच्या सीमेने ) दर्शविणाऱ्या नकाशाची प्रत जनतेच्या तपासणीसाठी 
मुख्य नियोजनकार ( नैना ) , ८ वा मजला , टॉवर नं . १० , बेलापूर रेल्वे स्थानक संकुल , सी . बी . डी . बेलापूर , नवी मुंबई ४०० ६१४ येथे 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत . 


विषयांकित परीयोजनेचे सीमाक्षेत्र दर्शविणारा नकाशा संबंधित गांवाच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात तपासणीसाठी उपलब्ध राहतील . 
सदर सूचना व नकाशा सिडकोच्या संकेतस्थळ http : cidco.maharashtra.gov.in/NAINA.aspx . येथे सुद्धा उपलब्ध राहतील . 
नगररचना योजना १० मध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राच्या चतुःसीमा खालीलप्रमाणे आहेत 

उत्तरेला 


मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर , नगररचना परीयोजना क्रमांक ७ ची हद्द आणि जुना मुंबई - पुणे महामार्ग ( रा.म. - ४८ ) . 
कोन गावाची हद्द आणि नैनाच्या २३ गावांची हद्द . 


पूर्वेला 

दक्षिणेला - कोन गावाची हद्द आणि पळस्पे व डेरवली गावाचे गावठाण क्षेत्र . 

पश्चिमेला - पनवेल - रोहा रेल्वे मार्गाची हद्द आणि कुडावे गावाची हद्द . 


नोंदणीकृत कार्यालय : 
निर्मल , २ रा मजला , 
नरीमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१ . 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


सिडको संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार , 


रविंद्रकुमार म . मानकर , 
मुख्य नियोजनकार ( नैना ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LTD . 


NOTICE 

Town Planning Scheme No. 10 ( TPS - 10 ) 


No. CIDCO / NAINA / CP / TPS - 10 / 2022 / 515 


WHEREAS , the Government of Maharashtra in exercise of powers conferred under clause ( b ) of 
aub - section ( 1 ) of the section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as “ the said Act " ) declared by Notification No. TPS - 1712 / 475 / CR - 98 / 12 / UD - 12 , dated 
10th January , 2013 and subsequent amendment ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) 
City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited ( being a company owned and 
controlled by the Government of Maharashtra ) ( hereinafter referred to as " the Corporation " ) as 
Special Planning Authority ( hereinafter referred to as " the SPA " ) for Navi Mumbai Airport Influence 
Notified Area ( NAINA ) ( hereinafter referred to as " said notified area ” ) as specified therein ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification No. TPS - 1215 / 245 / CR - 332 / 2015 / 
SM / UD - 12 , dated 27th April 2017 has sanctioned the Interim Development Plan ( IDP ) for the 
23 villages of NAINA , and also vide Notification No.TPS . 1215 / 245 / C.R.332 / 16 / EP / UD - 12 , dated 
1st March 2019 has sanctioned the Excluded Parts of the IDP under section 31 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the Board of CIDCO vide Resolution No. 12307 , dated 3rd March 2020 , 
had declared its intention under sub - section ( 1 ) of section 60 of the said Act , for making Town 
Planning Scheme No. 10 at Part villages of Shivkar , Chikhale , Kolkhe , Kon and Deravali of 
Taluka - Panvel , District Raigad and a notice about declaration of making Scheme No. 10 
has been published in the Extraordinary Offical Maharashtra Government Gazette ( part 
II ) dated 18th March 2020 as well as in the daily newspapers " The Free Press Journal " and 
" Aaple Mahanager " in English and Marathi dated 2nd April 2020 under sub - section ( 2 ) of section 
60 of the said Act ; 


And whereas , in accordance with the amended provisions of section 148 ( A ) of the said Act , vide 
Maharashtra Regional and Town Planning ( Amendment ) Act , 2020 ( Maharashtra Act No. XIX of 2020 ) , 
in computing the period , in relation to any Development Plan , Regional Plan or Scheme under the 
provisions of Chapter II , III , IV and V of the said Act , the period of periods during which any action 
could not be completed under the said chapters , due to enforcement of any Guidelines or lockdown 
measures by the Government of India or the State Government , as the case may be , to prevent the 
spread of any pandemic or epidemic or disaster situtation arising in the Country or State shall be 
excluded ; 


And whereas , such prescribed time limit is still in existence on excluding the period of lockdown 
declared due to spread of Covid - 19 virus in the State of Maharashtra , by the Government from 
23rd March 2020 ; 


And whereas , the Board of , CIDCO vide Resolution No. 12551 , dated 2nd April 2022 had delegated 
the powers to VC & MD , CIDCO for inclusion of additional area in declared scheme and declaring 
intention of making Town Planning Scheme of this additional area ; 


And whereas , V / C & MD , CIDCO in accordance with the powers delegated by CIDCO Board 
accorded approval vide CIDCO / NAINA / 2022 / E - 56225 , dated 12th August 2020 for inclusion of 
additional area of part villages Kolkhe , Kolkhe Peth , Kon , Deravali and Palaspe of Taluka - Panvel , 
District Raigad ( as shown on map ) in Town Planning Scheme No. 10 declared in Maharashtra State 
Government Gazette on 18th March 2020 under section 62 of the said Act , and its declaration of 
intention for making of Town Planning scheme under sub - section ( 1 ) of the section 60 of the said Act . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of the section 60 read with 
section 62 of the said Act , the Corporation hereby publishes its declaration of making Town Planning 
scheme ( TPS ) No. 10 with additional area at part of Villages Kolkhe , Kolkhe Peth , Kon , Deravali 
and Palaspe of Taluka - Panvel , District Raigad as shown on declaration map . 


Land owners who are having valid building permission obtained from Competent Authority , 
falling within the boundary of proposed TPS No. 10 of part villages Shivkar , Chikhale , Kolkhe , 
Kolkhe Peth , Kon , Deravali and Palaspe are requested to submit details of the same to NAINA 
office . Participants having land ownership jointly or severally willing to obtain a single final plot are 
requested to submit their consent under section 65 of the said Act for providing single plot preferably 
within 15 days . 


In accordance with the provisions of section 60 ( 3 ) of the said Act , a copy of the declaration 
along with the plan showing the additional area to be included in the Town Planning Scheme 
No. 10 ( Shown by PINK border ) is kept open for inspection by the public in the office of Chief Planner 
( NAINA ) , 8th Floor , Tower No. 10 , Belapur Railway Station Complex , CBD Belapur , Navi Mumbai 
400 614 during office hours . 


Copies of the plan showing the area to be included are also kept for inspection in the 
Grampanchayat offices of the villages included in the said Town Planning Scheme . Copy of the notice 
and plans are also available on CIDCO's website http://cidco.maharashtra.gov.in/NAINA.aspx . 

The area included in the Town Planning Scheme 10 is bounded as stated below ; 

On the North - Mumbai - Pune Expressway , boundary of scheme No.7 and old Mumbai - Pune highway 
NH - 48 . 


On the East boundary of scheme No. 9 and Borle interchange on Mumbai - Pune Expressway . 
On the South - boundary of village Kon and gaothan of village Palaspe and Deravali . 
On the West boundary of Panvel - Roha Railway line and boundary of village Kudave . 


Regd . Office : Nirmal , 2nd floor , 

Nariman Point , Mumbai 400 021 . 
date : 22nd August 2022 . 


By the order of Board of Directors of the Corporation , 

RAVINDRAKUMAR M. MANKAR , 
Chief Planner ( NAINA ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित 

सूचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम ६२ च्या 
अनुषंगाने कलम ६० च्या उपकलम ( २ ) नुसार 

नगररचना परीयोजना क्रमांक ९ ( टीपीएस ९ ) 


P 


क्रमांक सिडको / नैना / मु . नि / बीएन -३६ / टीपीएस -० ९ / २०२२ / १६८७ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( महा . अधिनियम XXXVII , १ ९ ६६ ) 
( येथून पुढे ' उक्त अधिनियम ' असे निर्देशित करण्यात येईल ) , च्या कलम ४० च्या उप - कलम ( १ ) मधील खंड ( ब ) द्वारा प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग ( नविवि ) ने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७१२ / ४७५ / 
प्र.क्र . - ९ ८ / १२ / नवि -१२ , दिनांक १० जानेवारी २०१३ व वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा अन्वये त्यात नमूद केल्याप्रमाणे , नवी मुंबई 
विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्र ( नैना ) , ( येथून पुढे उक्त क्षेत्र असे निर्देशित करण्यात येईल ) साठी शहर आणि औद्योगिक विकास 
महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित ( महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व नियंत्रणाखालील कंपनी ) ( येथून पुढे महामंडळ असे निर्देशित करण्यात 
येईल ) म्हणजे सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण ( येथून पुढे वि.नि.प्रा . असे निर्देशित करण्यात येईल ) म्हणून नेमणूक केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्र.टीपीएस -१२१५ / २४५ / सीआर -३३२ / २०१५ / एस . एम . / यूडी - १२ , दिनांक 
२७ एप्रिल २०१७ नुसार नैनातील २३ गावांसाठी अंतरिम विकास आराखडा मंजूर केला आहे . आणि अधिसूचना क्र . टीपीएस . १२१५ / २४५ / 
प्र.क्र .३३२ / १६ / ई.पी. / नवि -१२ , दिनांक १ मार्च २०१ ९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या उप - कलम ( १ ) नुसार अंतरिम विकास 
आराखड्याचा वगळलेले भाग मंजूर केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सिडको संचालक मंडळाच्या ठराव क्र . १२२८७ , दिनांक १० जानेवारी २०२० अन्वये पनवेल तालुक्यातील 
रायगड जिल्ह्यातील बेलवली , सांगडे , र्बोले , कोन , आणि चिखले यांच्या काही भागात नगररचना परीयोजना क्रमांक ० ९ करण्याकरिता , 
उक्त अधिनियमातील कलम ६० च्या उप - कलम ( १ ) नुसार त्याचा उद्देश घोषित केला आहे . आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या 
उप - कलम ( २ ) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार टीपीएस - ० ९ करण्याच्या उद्देशाची घोषणा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या असाधारण 
अधिकृत महाराष्ट्र शासकीय राजपत्रात ( भाग - २ ) आणि स्थानिक वृत्तपत्र “ कर्नाळा " आणि " कृषीवल " यांत दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०२० रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२० ( सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र .१ ९ ) द्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ ( अ ) मधील सुधारित तरतुदीनुसार , अधिनियमातील प्रकरणे दोन , तीन , चार व पाच मधील 
तरतुदीप्रमाणे , कोणत्याही विकास योजना , प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेताना , देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये 
उद्भवणाऱ्या कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्ती जन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करण्याकरिता , भारत 
सरकारने किंवा , यथास्थिती , राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे , 
उक्त प्रकरणानुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर , असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विहित कालावधी , महाराष्ट्र राज्यात दिनांक २३ मार्च २०२० पासून कोविड -१ ९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे 
जाहीर केलेला टाळेबंदीचा कालावधी वगळता अजून अस्तित्वात आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सिडको संचालक मंडळाच्या ठराव क्र . १२५५१ , दिनांक २ एप्रिल २०२२ अन्वये घोषित केलेल्या नगररचना 
परीयोजनेत वाढीव भागाचा समावेश करण्यासाठी आणि या वाढीव भागात नगररचना परीयोजना करण्याचा उद्देश घोषित करण्याचे अधिकार 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको यांना दिले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको यांनी , सिडको संचालक मंडळाच्या दिनांक २ एप्रिल २०२२ 
रोजीच्या ठराव क्र . १२५५१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून क्र . सिडको / डीपी ( नैना ) / टीपीएस - ९ / २०२२ / E - १४० ९ १७ 
द्वारे दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी , महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या राजपत्रात घोषित केलेल्या नगररचना 
परीयोजना क्रमांक ९ मध्ये पनवेल तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यातील भिंगार , भेरले , लोणिवली आणि वारदोली गावांच्या काही भागाच्या 
( नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) समावेशासाठी उक्त अधिनियमातील कलम ६२ नुसार मंजुरी दिली आणि उक्त अधिनियमातील कलम ६० 
च्या उप - कलम ( १ ) नुसार सदर भागात , नगररचना परीयोजना करण्याचा उद्देश घोषित करण्यास मंजुरी दिली आहे ; 

भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


१० 


आता , म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ६२ च्या अनुषंगाने कलम ६० च्या उप - कलम ( २ ) द्वारा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून पनवेल तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यातील भिंगार , भेरले , लोणिवली आणि वारदोली गावांचा काही भाग ( नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) 
नगररचना परीयोजना क्रमांक ९ मध्ये समावेश करून , सदर भागात नगररचना परीयोजना करण्याचा इरादा घोषित करत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५ - ३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


प्रस्तावित टीपीएस नं . ९ मध्ये समाविष्ट रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील बेलवली , सांगडे , बोर्ले , कोन , चिखले , भिंगार , 
भेरले , लोणिवली आणि वारदोली गावांच्या जमिनीवर सक्षम प्राधिकारीकडून वैध बांधकाम परवानगी मिळाली असल्यास अशा परवानगीचा 
तपशील नैना कार्यालयाकडे सादर करण्याची जमीन मालकांना विनंती करण्यात येत आहे . योजनेत सहभागी असलेल्या जमीन मालकांची 
संयुक्तीपणे किंवा वैयक्तिकरित्या जमीन असेल आणि असे जमीन मालक एकच अंतिम भूखंड मिळविण्यास इच्छुक असतील तर त्याना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ६५ नुसार एकच अंतिम भूखंड मिळणेसाठी शक्यतो १५ दिवसांच्या आत संमती देण्यास विनंती आहे . 


उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या उप - कलम ( ३ ) च्या तरतुदींनुसार , नगररचना परीयोजना क्रमांक ९ ची घोषणा व त्यामध्ये 
अंतर्भूत करण्यात येणारे क्षेत्र ( गुलाबी रंगाच्या सीमेने ) दर्शविणाऱ्या नकाशाची प्रत जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्य नियोजनकार ( नैना ) , ८ 
वा मजला , टॉवर नं . १० , बेलापूर रेल्वे स्थानक संकुल , सी . बी . डी . बेलापूर , नवी मुंबई ४०० ६१४ येथे कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत . 
विषयांकित परियोजनेचे सिमाक्षेत्र दर्शविणारा नकाशा संबंधित गांवाच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात अवलोकनार्थ उपलब्ध राहतील . सदर 
सूचना व नकाशा सिडकोच्या संकेतस्थळ http://cidco.maharashtra.gov.in/NAINA.aspx . येथे सुद्धा उपलब्ध राहतील . 
नगररचना परीयोजना क्रमांक ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राच्या चतुःसीमा ( वाढीव क्षेत्रासह ) खालीलप्रमाणे आहेत . 
उत्तरेला 


- 


टीपीएस - ०८ ची हद्द , सांगडे आणि बेलवली गावातील टीपीएस - ०१ ( पॉकेट २ ) आणि टीपीएस -०२ ( पॉकेट २ ) 
ची हद्द , मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्ग , पनवेल - कर्जत रेल्वेलाईन . 


पूर्वेला वारदोली गावांत प्रस्तावित विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाची हद्द . 


दक्षिणेला - सांगडे , बोर्ले आणि कोन गावांच्या हद्दी तसेच नैनाच्या अंतरिम विकास आराखड्याची सीमा व अजिवली , 

अरिवली गावांच्या हद्दी तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या . वि.नि.प्रा . ची सीमा . 


पश्चिमेला - टीपीएस - १० ची हद्द चिखले आणि कोन या गावांचा काही भाग . 


नोंदणीकृत कार्यालय 

निर्मल , २ रा मजला , 

नरीमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१ , 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


• 


सिडको संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार , 


रविंद्रकुमार म . मानकर , 
मुख्य नियोजनकार ( नैना ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LTD . 


Notice 

Town Planning Scheme No. 9 ( TPS - 9 ) 

No. CIDCO / NAINA / CP / BN - 36 / TPS - 09 / 2022 / 1687 


११ 


WHEREAS , the Government of Maharashtra in exercise of powers conferred under clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of the section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as “ " the said Act " ) declared by Notification No. TPS - 1712 / 475 / CR - 98 / 12 / 
UD - 12 , dated 10th January , 2013 and subsequent amendment ( hereinafter referred to as " the 
said Notification ” ) City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited ( being a 
company owned and controlled by the Government of Maharashtra ) ( hereinafter referred to as " the 
Corporation " ) as Special Planning Authority ( hereinafter referred to as " the SPA " ) for Navi Mumbai 
Airport Influence Nofitied Area ( NAINA ) ( hereinafter referred to as " said notified area " ) as specified 
therein ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification No. TPS - 1215 / 245 / CR - 332 / 2015 / 
SM / UD - 12 , dated 27th April 2017 has sanctioned the Interim Development Plan ( IDP ) for the 
23 Villages of NAINA , and also vide Notification No.TPS . 1215 / 245 / C.R.332 / 16 / EP / UD - 12 , dated 
1st March 2019 has sanctioned the Excluded Parts of the IDP under section 31 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the Board of CIDCO vide Resolution No. 12287 , dated 10th January 2020 , 
had declared its intention under sub - section ( 1 ) of section 60 of the said Act , for making 
Town Planning Scheme ( TPS ) No. 09 at Part of Villages of Belavali , Borle , Chikhale , Kon and 
Sangade of Taluka - Panvel , District Raigad and a notice about declaration of making Scheme 
No. 09 has been published in the Extraordinary Offical Maharashtra Government Gazette 
( Part - II ) dated 6th February 2020 as well as in the daily newspapers " Karnala " and " Krushival " 
in English and Marathi dated 12th February 2020 under sub - section ( 2 ) of section 
60 of the said Act ; 


And whereas , in accordance with the amended provisions of section 148 ( A ) of the said Act , vide 
Maharashtra Regional and Town Planning ( Amendment ) Act , 2020 ( Maharashtra Act , No. XIX 
of 2020 ) , in computing the period , in relation to any Development Plan , Regional Plan or Scheme 
under the provisions of Chapter II , III , IV and V of the said Act , the period of periods during which 
any action could not be completed under the said chapters , due to enforcement of any Guidelines 
or lockdown measures by the Government of India or the State Government , as the case may be , 
to prevent the spread of any pandemic or epidemic or disaster situtation arising in the Country or 
State shall be excluded ; 


And whereas , such prescribed time limit is still in existence on excluding the period of lockdown 
declared due to spread of Covid - 19 virus in the State of Maharashtra , by the Government from 
23rd March 2020 ; 


And whereas , the Board of , CIDCO vide Resolution No. 12551 , dated 2nd April 2022 had 
delegated the powers to VC and MD , CIDCO for inclusion of additional area in declared scheme and 
declaring intention of making Town Planning Scheme of this additional area ; 


And whereas , VC and MD , CIDCO in accordance with the powers delegated by CIDCO Board 
accorded approval vide CIDCO / DP ( NAINA ) / TPS - 9 / 2022 / E - 140917 , dated 12th August 2022 for 
inclusion of additional area under Section 62 of the said Act , at part of Villages Bhingar , Bherle , 
Lonivali and Wardoli of Taluka - Panvel , District Raigad ( as shown on map ) in Town Planning Scheme 
No. 09 declared in Maharashtra State Government Gazette on 6th February 2020 and its declaration 
of intention for making of Town Planning scheme under sub - section ( 1 ) of the section 60 of the said Act ; 
भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of the section 60 read with 
section 62 of the said Act , the Corporation hereby publishes its declaration of making Town Planning 
scheme ( TPS ) No. 09 with additional area at part of Villages Bhingar , Bherle , Lonivali , and Wardoli 
of Taluka - Panvel , District Raigad as shown on declaration map . 


Land owners who are having valid building permission obtained from Competent Authority , 
falling within the boundary of proposed TPS No. 09 of part Villages Belavali , Borle , Chikhale , Kon , 
Sangade , Bhingar , Bherle , Lonivali , and Wardoli of Taluka - Panvel District Raigad are requested to 
submit details of the same to NAINA office . Participants having land ownership jointly or severally 
willing to obtain a single final plot are requested to submit their consent under section 65 of the said 
Act for providing single plot preferably within 15 days . 


In accordance with the provisions of section 60 ( 3 ) of the said Act , a copy of the 
declaration along with the plan showing the area to be included in the Town Planning Scheme 
No. 09 ( Shown by PINK border ) is kept open for inspection by the public in the office of Chief 
Planner ( NAINA ) , 8th Floor , Tower No. 10 , Belapur Railway Station Complex , CBD Belapur , 
Navi Mumbai 400 614 during office hours . 


Copies of the plan showing the area to be included are also kept for inspection in the 
Grampanchayat offices of the villages included in the said Town Planning Scheme . Copy of the notice 
and plans are also available on CIDCO's website http://cidco.maharashtra.gov.in/NAINA.aspx . 

The area included in the Town Planning Scheme 09 ( with additional area ) is bounded as stated 


below 

On the North - Boundary of scheme No. 8 and Boundaries of TPS - 1 ( Pocket 2 ) and TPS - 2 ( Pocket 2 ) 
falling in Sangade and Belavali Villages , Mumbai - Pune . Expressway , Panvel Karjat 
Railway Line . 


On the East 

Boundary of Porposed Integrated Township Project at Village Wardoli . 

On the South - Boundary of IDP along Village Boundary of Sangade , Borle , Kon and boundary of 
MSRDC SPA along Village boundary of Ajivali and Arivali . 

Boundary of Scheme No. 10 falling in Part of Villages Kon and Chikhale . 


On the West 


Regd . Office : 

Nirmal , 2nd Floor , 

Nariman Point , Mumbai 400 021 . 

Dated 22nd August 2022 . 


By the order of Board of Directors of the Corporation , 

RAVINDRAKUMAR M. MANKAR , 
Chief Planner ( NAINA ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित 


सूचना 

नगररचना परीयोजना क्रमांक ०८ ( टीपीएस -०८ ) 
क्रमांक सिडको / डीपी ( नैना ) / टीपीएस -०८ / २०२२ / १६८८ 


१३ 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( महा . अधिनियम XXXVII , १ ९ ६६ ) ( येथून पुढे 
‘ उक्त अधिनियम ' असे निर्देशित करण्यात येईल ) , च्या कलम ४० च्या उप - कलम ( १ ) मधील खंड ( ब ) द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभाग ( नविवि ) ने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१७१२ / ४७५ / प्र.क्र . - ९ ८ / १२ / 
नवि -१२ , दिनांक १० जानेवारी , २०१३ व वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा अन्वये त्यात नमूद केल्याप्रमाणे , नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित 
अधिसूचित क्षेत्र ( नैना ) , ( येथून पुढे ' उक्त क्षेत्र ' असे निर्देशित करण्यात येईल ) साठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र 
मर्यादित ( महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व नियंत्रणाखालील कंपनी ) ( येथून पुढे ' महामंडळ ' असे निर्देशित करण्यात येईल ) म्हणजे 
सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण ( येथून पुढे वि.नि.प्रा . असे निर्देशित करण्यात येईल ) म्हणून नेमणूक केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१२१५ / २४५ / सीआर -३३२ / २०१५ / एस.एम. / यूडी - १२ , दिनांक 
२७ एप्रिल २०१७ नुसार नैनातील २३ गावांसाठी अंतरिम विकास आराखडा मंजूर केला आहे आणि अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . 
१२१५ / २४५ / प्र.क्र .३३२ / १६ / ई.पी. / नवि- १२ , दिनांक १ मार्च २०१ ९ अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या उप - कलम ( १ ) नुसार 
अंतरिम विकास आराखड्याचा वगळलेले भाग मंजूर केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सिडको संचालक मंडळाच्या ठराव क्र . १२२८७ , दिनांक १६ जानेवारी २०२० अन्वये रायगड जिल्ह्यातील 
पनवेल तालुक्यातील पाली खुर्द , मोहो , चिखले आणि बेलवली यांच्या काही भागात नगररचना परीयोजना क्रमांक ०८ करण्याकरिता , 
उक्त अधिनियमातील कलम ६० च्या उप - कलम ( १ ) नुसार त्याचा उद्देश घोषित केला आहे . आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या 
उप - कलम ( २ ) मध्ये नमूद तरतूदीनुसार टीपीएस -०८ करण्याच्या उद्देशाची घोषणा दिनांक २८ जानेवारी २०२० रोजीच्या असाधारण 
अधिकृत महाराष्ट्र शासकीय राजपत्रात ( भाग -२ ) आणि स्थानिक वृत्तपत्र “ राम प्रहर ” आणि “ लोक दृष्टी ” यांत दिनांक ३ फेब्रुवारी 
२०२० रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन रचना ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२० ( सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .१ ९ ) द्वारे , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ ( अ ) मधील सुधारित तरतुदीनुसार , अधिनियमातील प्रकरणे दोन , तीन , चार व पाच मधील तरतुदीप्रमाणे , 
कोणत्याही विकास योजना , प्रादेशिक योजना किंवा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेताना , देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये उद्भवणाऱ्या 
कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करण्याकरिता , भारत सरकारने किंवा , 
यथास्थिती , राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही कार्यवाही मार्गदर्शक तत्त्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे , उक्त 
प्रकरणानुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर , असा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विहित कालावधी , महाराष्ट्र राज्यात दिनांक २३ मार्च २०२० पासून कोविड -१ ९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे 
जाहीर केलेला टाळेबंदीचा कालावधी वगळता अजून अस्तित्वात आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सिडको संचालक मंडळाच्या ठराव क्र . १२५५१ , दिनांक २ एप्रिल २०२२ अन्वये घोषित केलेल्या नगररचना 
परियोजनेत वाढीव भागाचा समावेश करण्यासाठी आणि या वाढीव भागात नगररचना परियोजना करण्याचा उद्देश घोषित करण्याचे अधिकार 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको यांना दिले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको यांनी , सिडको संचालक मंडळाच्या दिनांक २ एप्रिल २०२२ 
रोजीच्या ठराव क्र . १२५५१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून क्र . सिडको / ( नैना ) / २०२२ / E - १३ ९ ८८७ द्वारे दिनांक 
१२ ऑगस्ट २०२२ रोजी , महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक २८ जानेवारी २०२० रोजीच्या राजपत्रात घोषित केलेल्या नगररचना परीयोजना 
क्रमांक ०८ मध्ये रायगड जिल्हयातील पनवेल तालुक्यातील वांगणी तर्फे वाजे , अंबिवली व लोणिवली गावांच्या काही भागाच्या ( नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे ) समावेशासाठी उक्त अधिनियमातील कलम ६२ नुसार मंजुरी दिली आणि उक्त अधिनियमातील कलम ६० च्या उप 
कलम ( १ ) नुसार सदर भागात , नगररचना परियोजना करण्याचा उद्देश घोषित करण्यास मंजुरी दिली आहे ; 


१४ 


आता , म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ६२ च्या अनुषंगाने कलम ६० च्या उप - कलम ( २ ) द्वारा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील वांगणी तर्फ वाजे , अंबिवली , व लोणिवली गावांचा काही भाग ( नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) 
नगररचना परियोजना क्रमांक ०८ मध्ये समावेश करून , सदर भागात नगररचना परियोजना करण्याचा इरादा घोषित करत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


प्रस्तावित टीपीएस नं . ०८ मध्ये समाविष्ट पनवेल तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यातील पाली खुर्द , मोहो , चिखले , बेलवली वांगणी 
तर्फ वाजे , अंबिवली व लोणिवली गावांच्या काही भाग जमिनीवर सक्षम प्राधिकारीकडून वैध बांधकाम परवानगी मिळाली असल्यास अशा 
परवानगीचा तपशिल नैना कार्यालयाकडे सादर करण्याची जमीन मालकांना विनंती करण्यात येत आहे . योजनेत सहभागी असलेल्या जमीन 
मालकांची संयुक्तीपणे किंवा वैयक्तिकरित्या जमीन असेल आणि असे जमिनमालक एकच अंतिम भूखंड मिळविण्यास इच्छुक असतील 
तर त्यांना उक्त अधिनियमाच्या कलम ६५ नुसार एकच अंतिम भूखंड मिळणेसाठी शक्यतो १५ दिवसांच्या आत संमती देण्यास विनंती आहे . 


उक्त अधिनियमाच्या कलम ६० च्या उप कलम ( ३ ) च्या तरतुदींनुसार , नगररचना परियोजना क्रमांक ०८ मध्ये वाढीव भागाच्या 
समावेशाची घोषणा व त्यामध्ये अंतर्भूत करण्यात येणारे क्षेत्र ( गुलाबी रंगाच्या सीमेने ) दर्शविणाऱ्या नकाशाची प्रत जनतेच्या तपासणीसाठी 
मुख्य नियोजनकार ( नैना ) , ८ वा मजला , टॉवर नं . १० , बेलापूर रेल्वे स्थानक संकुल , सी . बी . डी . बेलापूर , नवी मुंबई ४०० ६१४ येथे 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत . 


विषयांकित परियोजनेचे सीमाक्षेत्र दर्शविणारा नकाशा संबंधित गांवाच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात तपासणीसाठी उपलब्ध राहतील . सदर 
सुचना व नकाशा सिडकोच्या संकेतस्थळ http://cidco.maharashtra.gov.in/NAINA.aspx . येथे सुद्धा उपलब्ध राहतील . 
नगररचना परियोजना क्रमांक ०८ मध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राच्या चतुःसीमा ( वाढीव क्षेत्रास ८ ) खालीलप्रमाणे आहेत 

: 

उत्तरेला 

नगररचना परियोजना क्रमांक ६ ची हद्द आणि माथेरान पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राची हद्द . 

पूर्वेला माथेरान पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राची हद्द , एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाची हद्द . 

दक्षिणेला नगररचना परियोजना क्रमांक ० ९ , ०१ आणि ०२ ( पॉकेट -२ ) ची हद्द ( मौजे सांगाडे व बेलवली ) . 

पश्चिमेला - मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्ग ( मौजे चिखले ) . 


- 


- 


नोंदणीकृत कार्यालय : 

निर्मल , २ रा मजला , 

नरीमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१ . 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


सिडको संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार , 


रविंद्रकुमार म . मानकर , 

मुख्य नियोजनकार ( नैना ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF 


MAHARASHTRA LIMITED 


Notice 

Town Planning Scheme No. 08 ( TPS - 08 ) 


१५ 


No. CIDCO / NAINA / CP / BN - 36 / TPS - 08 / 2022 / 1688 

WHEREAS , the Government of Maharashtra in exercise of powers conferred under clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of the section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as “ the said Act " ) declared by Notification No. TPS - 1712 / 475 / CR - 98 / 12 / 
UD - 12 , dated 10th January , 2013 and subsequent amendment ( hereinafter referred to as " the 
said Notification " ) City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited ( being a 
company owned and controlled by the Government of Maharashtra ) ( hereinafter referred to as " the 
Corporation " ) as Special Planning Authority ( hereinafter referred to as " the SPA " ) for Navi Mumbai 
Airport Influence Notified Area ( NAINA ) ( hereinafter referred to as " said notified area " ) as specified 
therein ; 


And whereas , the Government of Maharashtra vide Notification No. TPS - 1215 / 245 / CR - 332 / 2015 / 
SM / UD - 12 , dated 27th April 2017 has sanctioned the Interim Development Plan ( IDP ) for the 
23 villages of NAINA , and also vide Notification No. TPS . 1215 / 245 / C.R.332 / 16 / EP / UD - 12 , dated 
1st March 2019 has sanctioned the Excluded Parts of the IDP under section 31 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the Board of CIDCO vide Resolution No. 12287 , dated 16th January 
2020 , had declared its intention under sub - section ( 1 ) of section 60 of the said Act , for 
making Town Planning Scheme No. 08 at Part villages of Pali Khurd , Moho , Chikhale and 
Belavali of Taluka Panvel , District Raigad and a notice about declaration of making Scheme 
No. 08 has been published in the Extraordinary Official Maharashtra Government Gazette 
( Part - II ) dated 28th January 2020 as well as in the daily newspapers " Ram Prahar ” and 
" Lok Drushti ” in English and Marathi dated 3rd February 2020 under sub - section ( 2 ) of section 
60 of the said Act ; 


And whereas , in accordance with the amended provisions of section 148 ( A ) of the said Act , 
vide Maharashtra Regional and Town Planning ( Amendment ) Act , 2020 ( Maharashtra Act No. XIX 
of 2020 ) , in computing the period , in relation to any Development Plan , Regional Plan or Scheme 
under the provisions of Chapter II , III , IV and V of the said Act , the period of periods during which 
any action could not be completed under the said chapters , due to enforcement of any Guidelines 
or lockdown measures by the Government of India or the State Government , as the case may be , to 
prevent the spread of any pandemic or epidemic or disaster situation arising in the Country or State 
shall be excluded ; 


And whereas , such prescribed time limit is still in existence on excluding the period of lockdown 
declared due to spread of Covid - 19 virus in the State of Maharashtra , by the Government from 
23rd March 2020 ; 


And whereas , the Board of , CIDCO vide Resolution No. 12551 , dated 2nd April 2022 had 
delegated the powers to VC & MD , CIDCO for inclusion of additional area in declared scheme and 
declaring intention of making Town Planning Scheme of this additional area ; 


And whereas , VC & MD , CIDCO in accordance with the powers delegated by CIDCO Board 
accorded approval vide CIDCO / DP ( NAINA ) / TPS - 8 / 2022 / E - 139887 dated 12th August 2022 for 
inclusion of additional area of part villages Wangani Tarf Waje , Ambivali and Lonivali of Taluka 
Panvel , District Raigad ( as shown on map ) in Town Planning Scheme No. 08 declared in Maharashtra 
State Government Gazette on 28th January 2020 under section 62 of the said Act , and its declaration 
of intention for making of Town Planning scheme under sub - section ( 1 ) of the section 60 of the said Act ; 

भाग दोन ( संकीर्ण ) -४ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of the section 60 read . 
with section 62 of the said Act , the Corporation hereby publishes its declaration of making Town 
Planning scheme ( TPS ) No. 08 with additional area at part of Villages Wangani Tarf Waje , Ambivali 
and Lonivali of Taluka Panvel , District Raigad as shown on declaration map . 


Land owners who are having valid building permission obtained from Competent Authority , 
falling within the boundary of proposed TPS No. 08 of part villages Pali Khurd , Moho , Chikhale , 
Belavali , Wangani Tarf Waje , Ambivali and Lonivali of Taluka Panvel , District Raigad are requested 
to submit details of the same to NAINA office . Participants having land ownership jointly or severally 
willing to obtain a single final plot are requested to submit their consent under section 65 of the said 
Act for providing single plot preferably within 15 days . 


In accordance with the provisions of section 60 ( 3 ) of the said Act , a copy of the declaration 
along with the plan showing the additional area to be included in the Town Planning Scheme 
No. 08 ( shown by PINK border ) is kept open for inspection by the public in the office of Chief Planner 
( NAINA ) , 8th Floor , Tower No. 10 , Belapur Railway Station Complex , CBD Belapur , Navi Mumbai 
400 614 during office hours . 


Copies of the plan showing the area to be included are also kept for inspection in the 
Grampanchayat offices of the villages included in the said Town Planning Scheme . Copy of the notice 
and plans are also available on CIDCO's website http://cidco.maharashtra.gov.in/NAINA.aspx . 

The area included in the Town Planning Scheme 10 is bounded as stated below ; 


On the North - Town Planning Scheme No. 06 and boundary of Matheran Eco - sensitive Zone ( MESZ ) . 
On the East Boundary of MESZ , Integrated Township Project ( ITP ) at Village Lonivali . 


On the South - Boundaries of TPS - 9 , TPS - 1 and TPS - 2 ( Pocket - 2 ) falling in villages Sanagade and 
Belavali . 

Boundary of Mumbai - Pune Expressway at village Chikhale . 


On the West 


Regd . Office : 

Nirmal , 2nd Floor , 

Nariman Point , Mumbai 400 021 . 
Dated 22nd August 2022 . 


By the order of Board of Directors of the Corporation , 

RAVINDRAKUMAR M. MANKAR , 
Chief Planner ( NAINA ) . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) - ४ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


BAR COUNCIL OF MAHARASHTRA AND GOA 
No. BC / Gen / Admn / 4224 / 2022 

STALWARTS OF LEGAL PROFESSION FELICITATED AT 
BAR LEADERS CONFERENCE THANE - 2022 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 

12 . 

13 . 

14 . 

15 . 

16 . 

17 . 

18 . 

19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

23 . 

24 . 


Adv . Dattatraya Nilkanth Sabnis 

Adv . Chandraraj Mishrimal Bothra 

Adv . Hari Chatrumal Bhatia 


Adv . Gangabhishan H. Lahoti 

Adv . Ramanlal J. Agrawal 

Adv . Kalidas Pandurang Naik - Thigle 

Adv . Vijay Bhaskar Marathe 

Adv . Vilas Madhukar Patkar 


Adv . Bajirao Baburao Zende 

Adv . Govind S. Bhende 

Adv . Subodh P. Dharmadhikari 

Adv . Vishwas D. Athare Patil 

Adv . Vilas Jagannath Dhorde 

Adv . Annasaheb K. Bhosale 


Adv . Dattatraya B. Wadkar 

Adv . Prashant B. Chaudhari 

Adv . Vinod Pralhadrao Phate 

Adv . Arun Rohidas Patil 

Adv . Avinash M. Mangaokar 

Adv . Vidyadhar P. Chindarkar 

Adv . Rushi L. Sute 


Adv . Ujwala Pawar 

Adv . Raghunath S. Ramteke 

Adv . P.N. Shinde 


Mumbai , 

Dated 23rd August 2022 . 


Thane 

Thane 

Thane 

Jalna 

Pune 

Beed 

Solapur 

Goa 

Pune 


Yavatmal 

Nagpur 


Ahmednagar 

Aurangabad 


Nashik 

Raigad 

Nandurbar 


Akola 

Nagpur 

Sindhudurg 

Sindhudurg 

Wardha 

Pune 


Amravati 

Nanded 


2 


PRAVIN Y. RANPISE , 

Secretary , 

Bar Council of Maharashtra and Goa . 


१८ 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

12 . 

13 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

BAR COUNCIL OF MAHARASHTRA AND GOA 
No. BC / Gen / 4526 / 2022 

Stalwarts of Legal Profession Felicitated at 
State Lawyer's Conference 2022 - Aurangabad 

Latur 

Dhule 

Beed 


Adv . Ramchandra Shankarrao Patil 

Adv . J. T. Desale 

Adv . Shrihari Umaji Mote 

Adv . Dharmvir Eknathrao Jadhav 


Adv . Kazi Ahmed Mujtaba Mohammad 

Adv . Dadasaheb Rambhau Kharsade 

Adv . Ramkrishna Laxman Nangare 

Adv . Subhash K. Barlota 

Adv . Naresh Hastimal Gugale 

Adv . Bhaskarrao Tukaramji Kawarkhe 

Adv . Raman R. Patil 

Adv . Laxmikant Chinchtaklikar ( Diwan ) 

Adv . Dnyanoba Kishanrao Hande 


Aurangabad 

Nandurbar 

Osmanabad 

Ahmednagar 

Aurangabad 

Ahmednagar 

Ahmednagar 


Jalgaon 

Parbhani 

Nanded 


N∞ oi 


8 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


BAR COUNCIL OF MAHARASHTRA AND GOA 

Stalwarts of Legal Profession Felicitated at 

Western Maharashtra Regional Lawyer's Conference Pune - 2022 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

Adv . Majid Abbas Pathan 

6. Adv . Rajiv Vishvesh Patel 

7. Adv . Uttam Yashwant Chikhale 

Adv . Khemchand Govardhan Joshi 

9. Adv . Bhagawan Bhausaheb Jadhav 
10. Adv . Babanrao Vithoba Bavale 

11. Adv . Vijay Vasantrao Mahadik 


Adv . Sudhakar Sumantrao Kale 

Adv . Sakharam Vasantrao Kolse Patil 

Adv . Dileep Vishwanath Jedhe 

Adv . Nishchala Joshi 


Mumbai , 

23rd August 2022 . 


Pune 

Pune 

Pune 

Pune 

Pune 

Pune 

Pune 

Pune 

Pune 

Pune 

Pune 


१ ९ 


PRAVIN Y. RANPISE , 

Secretary , 

Bar Council of Maharashtra and Goa . 


२० 


क्रमांक झोपुप्रा / अभि.विभाग / ३ क ( १ ) /मे.आर्मी/२०२२/ SRA / ED / OW / २०२२ / ३३०७३ / HW . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मुलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ चे कलम ३ ब च्या पोट - कलम ( ३ ) 
अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार करून दिनांक ९ एप्रिल १ ९९ ८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली 

आहे ; 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा , निर्मुलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम , १ ९ ७१ कलम ३ ( क ) उप कलम ( १ ) 
अनुसार “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना आहेत . 


अ . क्र . 


त्याअर्थी , उक्त कलम ३ ( क ) चे उप कलम ( १ ) मधील अधिकाराचा वापर करून मी खालीलप्रमाणे अनुसूचिमध्ये 
दर्शविलेले क्षेत्र " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे . सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण 
व प्रोत्साहन नियमावली , २०३४ चे नियम ३३ ( १० ) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे . 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


५ 


६ 


८ 


९ 


न.भू.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


( २ ) 

२४५ 

२४६ 

२४७ 

२४ ९ 


२५१ 

२५२ 

२५३ 

२६४ 

२६५ 


एकूण क्षेत्र 


मिळकत 
पत्रिकेनुसार क्षेत्र 
( चौ.मी. ) 


( ३ ) 

१८०.६० 

१६३.९ ० 

१०६.२० 

१६६६.२० 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
अधिसूचना 


७०.२० 

१५५.५० 

२०१ ९ .५० 

५३१.८० 

७७८.४० 


३८५४.३ 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

प्रशासकीय इमारत , प्रा . अनंत काणेकर मार्ग , 

बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५१ . 


अनुसूची 

मौजे वांद्रे ए वॉर्ड , तालुका अंधेरी 


झोपडपट्टी पुनर्वसन 

क्षेत्र म्हणून घोषित 

केलेले क्षेत्र 

( चौ . मी . ) 

( ४ ) 

१८०.६० 

१६३.९ ० 

१०६.२० 

४१२.४७ 


६०.७० 

१०१.१० 

११८.१५ 

५३१.८० 

२२५.०८ 


१ ९ ३०.०० 


पूर्वेस 

न.भू.क्र . 

( ५ ) 

२४ ९ 

२४ ९ 

२४ ९ 

२४ ९ ( पै . ) 


२४ ९ 

२४ ९ 

२४ ९ 

२६५ 


२६० , २४ ९ , 
२६५ ( पै . ) 


चतुःसीमा 


पश्चिमेस 

न.भू.क्र . 

( ६ ) 

२४ ९ 

२४ ९ 

२६१ 

२६० , २६१ 


२४ ९ 

२४ ९ 

२५३ ( पै . ) 


उत्तरेस 

न.भू.क्र . 

( ७ ) 

२४ ९ 

२४ ९ 

२४ ९ 

२४८ , 

२४ ९ ( पै . ) 


२६४ व रस्ता 


२४ ९ 

२४ ९ 

रस्ता 


रस्ता २६० , २६३ , 

२६०,२६३ 


दक्षिणेस 

न.भू.क्र . 

( ८ ) 

२४२,२४ ९ 

२४ ९ 

२४ ९ 

२४२ , 

२४ ९ ( पै . ) 

२६५ 

२४ ९ 

२४ ९ 

२४ ९ 

२६५ 

२६५ ( पै . ) 


सतिश लोखंडे , 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण . 


NOTIFICATION 

No.SRA / Eng.Dept . / 3C ( 1 ) /M/s.Armee/2022/SRA/ED/OW/2022/33073/HW 

Whereas , the Slum Rehabilitation Authority has formed Slum Rehabilitation Scheme under the 
provision of section 3B ( 3 ) of Maharashtra Slum Area ( Improvement , Clearance and Redevelopment ) 
Act , 1971 and published in Gazette on 9th April 1998 ; 


Whereas , in view of the provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area ( Improvement , 
Clearance and Redevelopment ) Act , 1971 the Chief Executive Officer , Slum Rehabilitation Authority 
is empowered to declare any area as “ Slum Rehabilitation Area " . 


Sr. No. C. T S. 

No. 


Therefore , in view of the said provision of section 3C ( 1 ) of the Maharashtra Slum Area 
( Improvement , Clearance and Redevelopment ) Act , 1971. I , undersigned is hereby declare the area 
shown in schedule as " Slum Rehabilitation Area " . Now the said area is open to submit scheme of 
slum rehabilitation as per regulation 33 ( 10 ) of DCPR - 2034 of Greater Mumbai . 

Schedule 

Village Bandra A ward , Bandra , Taluka Andheri 


( 1 ) 

1 

2 

3 

4 


10 
CO 
+ 
∞ 
∞ 


5 


6 


7 


8 


9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २५-३१ , २०२२ / भाद्रपद ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

SLUM REHABILITATION AUTHORITY 


( 2 ) 

245 

246 

247 

249 


251 

252 

253 

264 

265 


Total Area 


Area as per 
Property 
Card 
( sq . mtr . ) 


( 3 ) 

180.60 

163.90 

106.20 

1666.20 


70.20 

155.50 

201.50 

531.80 

778.40 


3854.3 


Area declared 

as " Slum 
Rehabilitation 


Slum Rehabilitation Authority , 
Administrative Building , 

Prof. Anant Kanekar Marg , 
Bandra ( E. ) , Mumbai 400 051 . 
dated 22nd August 2022 . 


Area 
( sq . mtr . ) 

( 4 ) 

180.60 

163.90 

106.20 

412.47 


" " 


60.70 

101.10 

118.15 

531.80 

255.08 


1930.00 


East 

C.T.S. 

No. 


Consolidated Boundaries 


( 5 ) 

249 

249 

249 

249 ( pt . ) 


249 

249 

249 

265 


260 , 249 , 

265 ( pt . ) 


West 

C.T.S. 

No. 

( 6 ) 

249 

249 

261 

260 , 261 


२१ 


249 

249 


253 ( pt . ) 

Road 

264 , & 
Road . 


North South 

C.T.S. 

C.T.S. 

No. 

No. 

( 7 ) 

( 8 ) 

249 

242 , 249 

249 

249 


249 

249 


242 , 249 
( p ) , 265 

249 

249 

249 

265 


248 , 249 
( pt . ) 

249 

B 

249 

Road 
260 , 263 

260 , 263 265 ( pt . ) 


SATISH LOKHANDE , 
Chief Executive Officer , 

Slum Rehabilitation Authority . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


